श्री. सिताराम आ. कोलते, महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-अ यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१५३ /१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: १३ जून, २०१८. 


वाचा :- कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. आकृवि १०१८/प्र.क्र.१५३ (२/१५-अ, दि. ०८.०६.२०१८ 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने संदर्भाधीन दि. ०८.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ 
( वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन - ५४००) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेली आहे. 
सदर शासन निर्णयातील श्री. सिताराम आ. कोलते, यांचे बदलीचे आदेश रद्द करून त्यांची खाळील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापना 
कोलते सिताराम आसाराम, 
षि विभागीय सांख्यिक, विभागीय कृषि सह संचालक, | कृषि उप संचालक (गु.नि.३/४), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
औरंगाबाद 


२. श्री. कोलते यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-याकडे सोपवुन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
३. आयुक्त((कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१८०६१३१७३७१०३१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Archana Jagdish Tamore 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture, 
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


. 
Archana Jagdish 

2.5.4.20=b89cc23ba64c2e257250277aa5fbfdc9f82cb978bc5e 
Ta mM (@) re 229e7598bba40a61d487, cn=Archana Jagdish Tamore 


Date: 2018.06.13 17:40:14 +05'30' 


(अ.ज. TTA ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१५३ /१५ओ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ७, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

३. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
४. संचालक (आत्मा) कृषि आयुक्तालय, पुणे. ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

५. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
६. उपसचिव( ३3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. महाराष्ट्र कृषि व पणन मंडळ, पुणे. ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

८. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

९. संबंधित विभागीय कृषि सह संचाळक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१०. कृषि सह संचालक, आस्थापना, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१२. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१३. निवड नस्ती /१५ओ 


प्रतिलिपी, 
१४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१५. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१७. मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


